महाराष्ट्र शासन 


क्र.बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१२२/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


विषय:- महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या HSA, 162 अन्वये 
जिल्हा परिषदांना वसतिगृहाच्या परिरक्षणासाठी अनुदाने या योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष 
२२२५०८८९,३१सहायक अनुदाने वेतनेतर या लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर तरतुदीच्या १५% 
तरतूद वितरीत करण्याबाबत... 


वाचा : वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३,दिनांक ४ मे, २०२० 


ज्ञापन :- 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या कलम,१८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना वसतिगृहाच्या परिरक्षणासाठी अनुदाने या योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष २२२५०८८९, ३१ सहायक 
अनुदाने वेतनेतर या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रू.२५.०० कोटी (अक्षरी रूपये पंचेवीस 
कोटी) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीतील रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविलेली तरतूद वितरीत करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र. | योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय । वित्त विभागाच्या संदर्भिय शासन 
तरतूद निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या १५% 
च्या मर्यादेत वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 
[१ | २ ३ ४ 
i महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत | २५००.०० ३७५.०० 
समिती अधिनियम,१९६१ च्या कलम,१८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतिगृहाच्या 
परिरक्षणासाठी अनुदाने या योजनेअंतर्गत 
लेखाशिर्ष २२२५०८८९,३१सहायक अनुदाने 
वेतनेतर 
२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ४ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा.सदरील योजनेअंतर्गत निधी हा प्राधान्याने वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या 
मानधनासाठी खर्च होईल,याची दक्षता घेण्यात यावी. निधी वितरीत झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१२२/शिक्षण-२ 


३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच,वित्तीय नियमावली,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार नाही,याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहील. 

४. सरदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५५४/व्यय-१४,दिनांक २९.१०.२०२० अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११०५१२०७३१४०२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Of Maharashi i=Social 


ra, Ou: 

e Department, 
‘Maharashtra, 
66b721 15bc62ef9206ece4298 
Jaab126657128d7cadca447533, cn=Sunil D Sardar 
Date: 2020.11.05 12:10:58 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. MYA AA कल्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. महालेखापाल,१ व 2 ( लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४. वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
७. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
८. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद सर्व 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


